प्रशासकीय मान्यता : 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनासाठी केंद्र शासन 
हिस्सा अंतर्गत प्राप्त अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, यवतमाळ. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीसीवाय -२०२०/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

संचाळक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र 
संवैशिवसं/शावैमय/केंद्रशासनहिस्सा (४२१० २४३८)/यंसाख/२९२५/१-म /२०२०, 
दिनांक : १४.०२.२०२० 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.४/२०/कोषा.प्रश्ा.५, 
दिनांक ३०.०१.२०२० 


वाचा: १) 
2) 
3) 
8) 
4) 
शासन निर्णय :- 


श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ या संस्थेस केंद्र 


शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत केंद्र 


शासन हिस्साअंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये १,८१,९३,०००/-(रुपये एक कोटी एक्याएऐंशी लक्ष 


Sad हजार फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | यंत्राचे नांव नग । नग किंमत एकूण किंमत 
(रुपये) (रुपये) 
षि अंडव्हान्स्ड लप्रोस्कोपी सिस्टीम a ¥3,00,000 ¥3,00,000 
आयसीजी टेक्नॉलॉजी 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


अ.क्र | यंत्राचे नांव नग | नग किंमत एकूण किंमत 
(रुपये) (रुपये) 
२ | tees एचपीटीएलसी सिस्टीम फार णि ४०,२५,००० ४०,२५,००० 
थालमेसीया अँण्ड हिमोग्लोबीनोपॅथी 
टेस्टींग अण्ड स्क्रिनिंग 
३ | फुल्ली अँटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री २ १२,५०,००० २५,००,००० 
अँनाळायझर 
४ | काम्पुटर असिस्टेड सिमेन अ॑नालायझर i १७,९५,००० १७,९५,००० 
सिस्टीम 
५ | एल.ई.डी. ओ.टी. लाईट विथ ण १७,००,००० १७,००,००० 
एच.डी.कॅमेरा 
६ | पेडियाट्रिक फ्लेक्झिबल ब्रान्कोस्कोप णि १०,११,००० १०,११,००० 
विथ लाईट सोर्स 
७ | ग्रॉसिंग स्टेशन | 9 | ८,५०,००० ८,५०,००० 
Th (व्हीएसी) सेट विथ अँक्सेसरीज I, ae | (9,00,000 (9,00,000 
बायनाक्युलर रिसर्च मायक्रोस्कोप १७ ३६,००० ६,१२,००० 
किं ट्रायनाक्‍्युलर हेड मायक्रोस्कोप विथ a 3,40,000 3,40,000 
ब्राईट फिल्ड/ फ्लोरोसेन्ट फोटोग्राफी 
हि feo मशीन [Le] 3,40,000 3,40,000 
एकूण १,८१,९३,००० 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित केंद्र हिस्सा योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवऱ्यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


ष्‌. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा HS SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आव्यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षफाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस ४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(००) (४२) - राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयाचे बळकटीकरण व 

दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे (४२१० २४३८) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीसीवाय-२०२०/प्र.क्र.१२४/प्रशा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१४५५४११५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A R U N oe ॥| d by 200007“ DAHALE 


44१6 

post: 

serialNumb 

3f80f0bc43 |, ou=NA, 

0=GO\ HARASHTRA, cn=ARUN 
E 


RAO DAHALE fine P2 sn 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


NTRALAYA MUMBAI, 
7९09782356 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ . 
५. कक्ष अधिकारी (कोषा-प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


